बैलगाडा शरर्यतीमुळे दाखल 
करण्यात आलेले खटले मागे 
घेण्याबाबत शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीआरओ-०२२२/प्र.क्र.२०/विज्ा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : १. गृह विभाग, शासन निर्णण क्र.पीआरओ-०११४/प्र.क्र.१२०/विज्ा-२, 
दि.१४/०३/२०१६. 
२. गृह विभाग, शासन निर्णण  क्र.पीआरओ-०११४/प्र.क्र.१२०/विशा-२, 
दि.१६/१२/२०२०. 


३. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.पविआ-१०१७/प्र.क्र.१६२/पदमु-३, दि.२१/१२/२०२१. 
४. गृह विभाग, शासन निर्ण  क्र.पीआरओ-०२२२/प्र.क्र.२०/विझ्ा-२, 
दि.१३/०४/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
बैलगाडा शर्यतीमुळे दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने संदर्भाधीन शासन 
निर्णय क्र. ४ येथील दि.१३/०४/२०२२ नुसार कार्यपध्दती निश्चित केलेली आहे. सदर प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्रमांक ७४/२०२२ मध्ये सदर शासन निर्णयाला आव्हान 
देण्यात आळे आहे. 
फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार संबंधित सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडूनच 
खटले मागे घेण्याबाबत मा. न्यायालयास विनंती करण्यात येते. त्यामुळे संदर्भाधीन दि.१३/०४/२०२२ च्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ उ) मध्ये अंशात: सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.४ येथील दि.१३/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ (उ) 
खालीलप्रमाणे आहे. 
४. उ). समितीने खटला मागे घेण्याची शिफारस केल्यानंतर संबंधित सरकारी अभियोक्त्याने तात्काळ सदर 
शिफारस विहित मार्गाने मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी व त्याबाबत तात्काळ समितीस व संचालक, 
अभियोग संचालनालय, यांना कळवावे. 
त्याऐव्जीसदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४.उ) खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
४. उ). "समितीने खटला मागे घेण्याची शिफारस केल्यानंतर संबंधित सरकारी afta, फौजदारी 
प्रक्रीया संहिता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार योग्य तो निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. " 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२११२९१२३०२९७१२९ असा आहे. हा NAA 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, DEVENDRA 
ONKAR CHAVAN ४ 
(देवेंद्र चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


Digitally signed by DEVENDRA ONKAR CHAVAN 
DN: ¢: ERNMENT OF MAHARASHTI 


DEPAI 


908 
EVENDRA ONKAR CHAVAN 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०२२२/प्र.क्र.२०/विशा-२ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. प्रधान सचिव, (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती). 

१०. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (५ प्रती). 

११. सचिव,माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (५ प्रती). 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३. सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

१४. सर्व पोळीस आयुक्‍त (लोहमार्गासह). 

१५. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

१६. सर्व अतिरिक्‍त जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

१७. सर्व पोलीस उप आयुक्‍त (गुन्हे). 

१८.सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

१९. सर्व विभागीय सहायक पोलीस आयुक्‍त. 

२०. सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी. 

२१. संचालक,सरकारी अभियोक्ता संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२२.सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. अध्यक्ष इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय)समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई 

२५. अध्यक्ष,नॅशनल्िस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 

२६. अध्यक्ष,भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भगवान चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई 

२७. अध्यक्ष,मारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल रोड, मुंबई 

२८.अध्यक्ष,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई 

२९. अध्यक्ष,राष्ट्रीय जनता दल (से.), एल. आय. सी. इमारतीसमोर, मुंबई 

३०. अध्यक्ष,बहुजन समाज पार्टी, डी -१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 

३१. अध्यक्ष,शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई 

३२. अध्यक्ष,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, २०२, मातोश्री टॉवर, दुसरा मजला, पद्याबाई ठक्कर मार्ग, 
माटुंगा (प.), मुंबई 

३३. निवडनस्ती (का. विशा - 2). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


